एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ 
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२१ च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
शिफारस केलेल्या कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी (गट-ब) या 
संवर्गातील परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांसाठी १२ 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत 


महाराष्ट्र हासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०२३/प्र.क्र. २९३/प्रशा. २ (रोजगार) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दि. २०.०१.२०१४ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा 
दि. २०.०२.२०१६ 
3) कार्यालयीन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : टिआरएन-०६२३/प्र.क्र.४५/ 
सीपीटीपी ब, दि. १८.०९.२०२३ 
४) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांचे पत्र क्रमांक 
कौविरोउआ-२/राजप/आस्था/(४३/२०२३)८२१३, दि. २५.१०.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट - 
अ मधील उमेदवारांना यशदा, पुणे तसेच गट- ब मधील उमेदवारांना वनामती, नागपूर या 
संस्थांमार्फत २ वर्षाचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संदर्भ क्र. १ येथील शासन 
निर्णयानुसार राबविण्यात येत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १८.०९.२०२३ च्या 
कार्यालयीन आदेझान्वये राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ च्या अंतिम निकालान्वये शिफारसपात्र ठरलेल्या 
कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्डान अधिकारी (गट-ब) या पदावरील १२ 
उमेदवारांना दि. 03.90.2023 पासून पुढील २ वर्षाच्या कालावधीकरीता एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ (सीपीटीपी-९) अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती 
देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सदर १२ उमेदवारांकरीता २ वर्षासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा (मुख्य ) परीक्षा -२०२१ च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारे निवड झालेल्या व संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र. २९३/प्रशा. २ (रोजगार) 


कार्यक्रम-९ (सीपीटीपी-९) अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन अधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्यात 
आलेल्या १२ उमेदवारांसाठी Greg विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी (गट-ब) 
वेतनश्रेणी एस-१५ (४१८००-१३२३००) या संवर्गात १२ अधिसंख्य पदे दि. ०३.१०.२०२३ ते 
०२.१०.२०२५ या २ वर्षाच्या कालावधीकरीता निर्माण करण्यासाठी याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर १२ पदे विभागाच्या अधिपत्याखालील ares विकास, रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालय या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येत आहेत. 


३. उपरोक्त कालावधीत सदर पदांच्या वेतनावर येणारा खर्च लेखाशिर्ष, मागणी क्र. झेड ए२ 
२२३० कामगार व सेवायोजन, ०२ सेवायोजन, ००४ संशोधन, सर्वेक्षण व सांख्यिकी, (०१) रोजगार 
उपलब्धतेची माहिती, (०१)(०१) रोजगार उपलब्धता माहिती व युवक रोजगार सेवा (अनिवार्य), ०१- 
वेतन, (२२३० ११०७), या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या-त्या वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. २०.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०८१२२७२४७६०३ असा आहे. हा. शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by PRABHAKAR ATMARAM SANKHE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 
EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1bac9385344f87e77e1084162b6716914d02e353 160fac6480 
8fec76c25d6d90, postalCod 


-400032, st=Maharashtre 
AT M A R A M S A N K H E ber=2F853CAC13002D53D7034663C6FOD48D3ADE65B722 
2B4D38B6E5902DB13A4750, PRABHAKAR ATMARAM SANKHE 


Date: 2023.11.08 12:27:15 +05'30' 


(प्रभाकर संखे) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
३) आयुक्त, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४) संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, बोले पेट्रोल 
पंपजवळ, अमरावती रोड, धरमेठ, नागपूर-४४२ ४१० 
५) सर्व उप आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागीय आयुक्तालय. 
६) सर्व सहायक आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय. 
८) अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, नवी मुंबई 
९) सामान्य प्रशासन विभाग ( सीपीटीपी-ब) 
१०) वित्त विभाग (कार्यासन-वित्तीय सुधारणा) 
११) निवड नस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


